महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना 
या योजनांतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी पदांना 
सन २०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० मार्च, २०२३ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३/फ-९, दि.१७.०३.२०२२ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३/फ-९, दि.२९.०८.२०२२ 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 

६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.५९(२२-२३)/२०७, दिनांक ०६.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.६ अन्वये 
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना या योजनेंतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी पदांना सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 
मंडळाची स्थापना या योजनेंतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
२८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ HQ च्या सुधारीत 
आकृतीबंधाचे GRIST प्रमाणे वन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या योजनेतील ६ अस्थायी पदांचा समावेश 
आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, BAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना या योजनेंतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा VATA आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाकरीता वन विभागातील समयोजनाने/वर्ग करण्यात आलेल्या ६ 
पदांचा वेतन व भत्यांचा खर्च मुख्य शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, (०२) पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीव 
११० वन्यजीवन संरक्षण (00) (२०) महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना (०१) वेतन (२४०६-ए०९६) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/फ-९ 


या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व मान्य 
होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्‍त पदांसाठी खर्च करावा. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१७४६२४५०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS 
PINGALE NARAYAN 
DN: CN = PINGALE BHANUDAS NARAYAN, ० 


BHANUDAS ee टीक 
NARAYAN ee ane ied 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर/पश्चिम मुंबई 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
६. महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
९. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/फ-९ 


सोबतचे विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/फ-९, दिनांक- १० मार्च, २०२३ 


(दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
शं व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास शिका 
मंडळ, नागपूर 
२ विभागीय वन अधिकारी, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, _ 
नागपूर 
३ मुख्य लेखापाल, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर ae 
४ लेखापाल, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर a. a 
षु लघुलेखक (उच्चश्रेणी) शिश शग 
द वाहन चालक 1 a 
एकूण ६ 
PINGALE SE ag 
BHANUDAS Tere Tere cra aad 
NARAYAN Dato: 2028.08-10 17:50:58 +0530 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


